बाबू जगजीवन छात्रावास योजनेंतर्गत मुला- 
मुलींसाठी वसतिगृह इमारतीचे बांधकाम करण्यात 
येणार असल्याने, खर्चाची प्रतिपूर्ती या करीता 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सान्यावि-२०२२/प्र.क्र.१७८/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:- नियोजन विभाग पत्र क्र. केंपुयो-२०२२/ प्र.क्र.०५/१४१४ दि.१४ जुले,२०२२ 


शासन निर्णय :- 

बाबू जगजीवन छात्रावास योजनेंतर्गत मुला-मुलींसाठी वसतिगृह इमारतीचे बांधकाम 
करण्यात येणार असल्याने, खर्चाची प्रतिपू्ती या करीता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत 
खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे . 


धज ; मागणी क्र. Grant No. N- 04 

४२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित 4225 Capital Outlay on Welfare 
जमाती उतर मागासवर्ग ते व of Scheduled Castes, 
eae SL aa i a Scheduled Tribes, Other 
अल्पसख्याक यांचे कल्याण Backward Classes and 
यांवरील भांडवली खर्च Minorities 

rE | q अनुसूचित जातीचे कल्याण 0] Welfare of Scheduled 

Castes 

२७७ शिक्षण 277 Education 

०२ प्रधान मंत्री अनुसूचित जाती | 02 Pradhan Mantri Anusuchit 
अभ्युदय पी.एम.अजय Jaati Abhyuday PM AJAY 

(02)(09) बाबु जगजीवन राम छात्रावास (02)(01) Babu Jagjivan Ram 

योजना ( केंद्र % Chhatravas Yojana (Central 

योजना (केंद्र हिस्सा Joo %) Share 100 %) 
४२२५ २१३२ 4225 2132 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११३७/व्यय-१४/२०२३, 
दि.०१/१२/२०२३ व महालेखापाल (मुंबई) यांचे पत्र क्र. सं.ख.वि/चा-१/सामाजिक न्याय और 
सहायता विभाग/युओआर-१८/२०२३-२४/३२२, दि.१४/०६/२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि-२०२२/प्र.क्र.१७८/बांधकामे 


सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥१७॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२९१३०९१५६५२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL KONDAJI AHIRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e6c9cf 


27e4353d60e51, postalCode=400032, ‘Mah 
INumber=FD9B93035F4DA174C04FA7 1634FE1F6AA493C78A5335 
F985651F937888DF7A89, ANIL KONDAJI AHIRE 
Date: 2024.01.29 13:08:31 +05'30 


(अ. pf. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अप्पर मुख्य सचिव, /वित्त विभाग/ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. आयुक्‍त, समाजकल्यण आयुक्‍तालय,पुणे 

३. सह आयुक्त, (शिक्षण) समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर 
५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 

६. सर्व सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग. 

७. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

८ 

र 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. वित्त विभाग (व्यय-१४, अर्थ-७/अर्थ-२) मंत्रालय,मुंबई 
१०.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


